शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
उमेदवारांकरीता रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण 
प्रतिपूर्ती योजना राबविण्याकरीता सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास 
सोसायटी यांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: अविवि-२०१८/प्र.क्र.१६६/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ मार्च, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक : अविवि-२०१८/प्र.क्र.१६६/का.९, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद ३ नंतर नव्याने परिच्छेद ४ चा खालीलप्रमाणे 
समावेश करण्यात येत आहे. 

“४. उपसंचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्याजकता संचालनालय, नवी मुंबई यांनी 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून तर सहायक संचालक, (लेखा), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालय यांनी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पहावे. आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी मंजूर अनुदान उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई येथून आहरित करुन खर्चासाठी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्यात यावे.” 

२. उपरोक्त प्रमाणे परिच्छेद ४ वाचण्यात यावा. 

3. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१२५६५७४११४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Dinesh M. 
Sonavane 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

५. प्रधान सचिव, pleted विकास व उद्याजेकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१६६/का.९ 


७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.सर्व विभागीय आयुक्त, 

११.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१३.आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था, कफ परेड, मुंबई. 
१५.संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६.संचालक (व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७.संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१९.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी) 

२०.निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


